तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत शासकीय/ 
अशासकीय अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र 
महाविद्यालये व तंत्रनिकेतनांमध्ये अद्ययावत 
सुविधायुक्त उत्कृष्टता केंद्र स्थापन 
करण्यास मान्यता देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक: तंवायो-१४२३/प्र.क्र.८३/२३/तांशि-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा: - 
१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: तंवायो-१४२३/प्र.क्र.८३/२३/तांशि-३, 

दि.०७.०७.२०२३. 
शासन शुध्दिपत्रक:- 

उपरोक्त संदर्भाधिन शासन आदेशातील, तंत्रशिक्षण संचालनालय अंतर्गत येणाऱ्या 
शासकीय/अशासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशासत्र महाविद्यालये व 
तंत्रनिकेतनांमध्ये खालीलप्रमाणे अद्ययावत सुविधायुक्त १० उत्कृष्टता केंद्र (Centers of Excellence) 
स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ. संस्थेचे नांव उत्कृष्टता केंद्राचा विषय मंजूर निधी (रुपये कोटीत) 
क्र आवर्ती | अनावर्ती | एकूण 
खर्च खर्च 


¥ शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र | Industrial Pharmacy Innovation and ८.२५ ०.३१ ८.५६ 
महाविद्यालय, छत्रपती — | Research. 

संभाजीनगर. 
षु शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र | Sophisticated Analytical Instrument ३.७५ 9.24 ५.०० 
महाविद्यालय,कराड, सातारा. Facility Laboratory (SAIFL). 


६ शासकीय अभियांत्रिकी Thinking System for signal & imager ३.८५ १.२० ५.०५ 
महाविद्यालय, छत्रपती — | Processing. 
संभाजीनगर. 


अनुक्रमांक ४,५ व ६ मधील संस्थांचा - आवर्ती व अनावर्ती खर्च दर्शविण्यात आला आहे. त्याऐवजी 
पुढीलप्रमाणे आवर्ती व अनावर्ती खर्च वाचण्यात यावा. 


अ. संस्थेचे नांव उत्कृष्टता केंद्राचा विषय मंजूर निधी (रुपये कोटीत) 
क्र. आवर्ती | अनावर्ती | एकूण 
खर्च | खर्च 


४ | शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र | Industrial Pharmacy Innovation क्यात | 0.३१ [| ८.२५ | ८.५६ 
महाविद्यालय, छत्रपती  । Research. 
संभाजीनगर. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तंवायो-१४२३/प्र.क्र.८३/२३/तांशि-३ 


५ | शासकीय औषधनिर्माणडास्त्र Sophisticated Analytical Instrument | १.२५ ३.७५ ५.०० 
महाविद्यालय,कराड, सातारा. Facility Laboratory (SAIFL). 
६ शासकीय अभियांत्रिकी Thinking System for signal & imager 9.20 3.24 ५.०५ 
महाविद्यालय, छत्रपती — | Processing. 
संभाजीनगर. 


३. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७%%.॥११॥११५॥॥१.४०५०.1॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला 


असुन, 


त्याचा सांकेतांक 


२०२३०८१४१२३६५५७४०८ 


असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MANALI MILIND 


SAMANT 


Digitally signed by MANALI MILIND SAMANT 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 
AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2,5.4.20=e4e402a7e34267297 1 6afaf506c8f4a9d 1528c744234 
b2ca1302837eaee0ebdd, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

serialNumber=C63B0A041 9FOEB37099DACAO8E4CCCCE3BF 
49154BF43E8881E68AC2CA3A46392, cn=MANALI MILIND 
SAMANT 

Date: 2023.08.14 16:53:20 +05'30' 


(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण uid fears कार्यकारी अधिकारी. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 

७. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
९. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 


१०. संबंधित संस्था यांचे कुलगुरु/संचाळक/प्राचार्य (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 


११. नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती/तांशि-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


